उप संचालक, गट-अ, बाष्पके संचालनालय या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या, दि.०१.०१.२०२४ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीचे 
प्रारूप प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.- बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ मे, २०२४. 
परिपत्रक 


उप संचालक, गट-अ, बाष्पके संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, दि.०१.०१.२०२४ रोजीच्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूचीचे प्रारूप या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आले आहे. सदर प्रारूप ज्येष्ठतासूची, ही, सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१ व त्यासंबंधीचे परिपत्रक दि.१३.०७.२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार आणि मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दि.०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीमधील 
आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली व प्रलंबित विशेष अनुज्ञा 
याचिका (SLP) क्र.२८३०६/२०१७ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांच्या अधीन राहून तयार करण्यात आलेली आहे. 


२. संचालक, बाष्पके संचालनालय यांना विनंती करण्यात येते की, सदर प्रारूप ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची 
स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. 


३. तसेच सदर ज्येष्ठतासूच्यांसंदर्भातील आक्षेप/त्रुटी, याबाबत संबंधितांनी १५ दिवसांत निवेदन सादर करावे.त्याप्रमाणे 
प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यांवरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने 
शासनास यथाशीघ्र पाठवावीत. याबाबत १५ दिवसांत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही 
आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन सदर तात्पुरती प्रारूप ज्येष्ठतासूची अंतिम करून शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 
येईल. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५२२१६२८३६५११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 
H | L Pp A G | R | H =I ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND. 
LABOUR DEPARTMENT, 
faadda0b2d72c4622c85421df78e53b25c22ce3da5d53104e3a7a72 
\de=400032, hi hi 


Bi 
}1 D4AFBD1E1BF5BE92C2964CCBA9768C05DC4A771EA96939883, 
ABF6C9FSA37E, cn=SHILPA GIRISH CHAUDHARI 


2024.05.22 16:44:00 +05'30 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति- 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई. 


संवर्गाचे नाव:- उप संचालक, गट-अ 

वेतनश्रेणी:- एस-२०: ५६१००-१७७५०० 
दि.०१ जानेवारी २०२४ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 
(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.२२ मे, २०२४ सोबतचे प्रपत्र) 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित । जन्मदिनांक प्रवर्ग संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवा शैक्षणिक शेरा 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील प्रत्यक्ष रूजू दिनांक निवृत्तीचा अर्हता 
नियुक्तीचा दिनांक दिनांक 
मार्ग 
a २ 3 |. 4 द 1 ७ टू ९ 
i cone | श्री.स.ग.चौधरी सरळसेवा | २४/०५/१९७६ | खुला ०४/०७/२००८ | ०३/०७/२००८ | ३१/०५/२०३४ | डी.एम.ई. 
०२ | ALS ALR सरळसेवा | १०/०७/१९७४ | खुला ०३/०७/२००८ | ०३/०७/२००८ | ३१/०७/२०३२ | बी.ई.मेक़ 
०३ _  श्री.बं.भा.इंगळे सरळसेवा | ०१/०७/१९६८ | अ.जा. १४/०७/२००८ | १४/०७/२००८ | ३०/०६/२०२६ | एम.टेक 
०४ _  श्री.सं.स.कुंभार सरळसेवा | ०७/०३/१९७७ | इ.मा.व. । १३/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/०३/२०३५ | बी.ई.मेक़ मळोआ व्दारे 
(दि.७/११/ खुल्या प्रवर्गातून 
२०२३) नियुक्ती. तथापि, 
daddy त्याचा 
प्रवर्ग (इमाव) 
असल्याचे त्यांनी 
मुळ जातीचे 
दाखला व वैध जात 
पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
केले. 
०५ _  श्री.सं.श.सोळंके सरळसेवा । ०२/०७/१९८१ | खुला १४/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/०७/२०३९ | बी.ई.मेक़ 
०६ श्री.मु.शा.शोख सरळसेवा । २३/१२/१९७८ | खुला १३/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/१२/२०३६ | बी.ई.मेक़ 
०७ «| MARL  । सरळसेवा | ०४/०२/१९८० | अ.ज. १६/०५/२०१३ | १६/०५/२०१३ | २८/०२/२०३८ | बी.ई.मेक़, 
एम.टेक 
(मेटा) 


०८ _  श्री.सु.बा.देशपांडे | सरळसेवा । २४/०५/१९८६ | खुला ०३/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/०५/२०४४ | बी.ई.मेक़. 
of श्री.अ.या.ठाकरे सरळसेवा | १३/०१/१९८३ | इ.मा.व. — | ०७/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४१ | बी.ई.मेक़्र. मळोआ दादारे 
(दि.७/११/ खुल्या प्रवर्गातून 
२०२३) नियुक्ती. तथापि, 
तद्‌्नतर त्याचा 
प्रवर्ग (इमाव) 
असल्याचे त्यांनी 
मुळ जातीचे 
दाखला व वैध जात 
पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
केले. 
| ao | श्री.न.म.बाहे सरळसेवा | १५/०१/१९८३ | खुला ०७/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४१ । बी.ई.मेक्र. 
णं श्री.इ.इ.मुजावर सरळसेवा | ०५/०६/१९८५ | खुला २३/०९/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३०/०६/२०४३ | बी.ई.मेक़र., 
एम टेक 
(थर्मल) 
१२ । श्री.स्व.अ.राजूरकर | सरळसेवा | १४/१०/१९८७ | इ.मा.व. । ०४/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/१०/२०४५ । बी.इ.मेक्र. 
१३ | श्री.छ.गो.पवार सरळसेवा | ३१/०१/१९८८ | वि.जा.-अ. | २०/०९/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४६ | बी.ई.मेक़. 
१४ | श्री.अ.ध.खोब्रागडे | सरळसेवा । १८/०८/१९८३ | अ.जा. ०७/१०/२०१९ | ०७/१०/२०१९ | ३१/०८/२०४१ | SAH 


SHILPA GIRISH 
CHAUDHARI 


Date: 2024.05.22 16:44:24 +05'30 


Digitally signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR 
DEP, 
254. 


185421d178e531 


HAUDHi 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


b25c22ce3da5d53104e3a7a72cBce, 


SI 
FSBE92C2964CCBA9768C0SDC4A77 1EA96939883ABF6 
ARI 


